परिविक्षाधीन 
करण्याबाबत. 


कालावधी समाप्त 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२०/ प्र.क्र.(११५/२०)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ डिसेंबर,२०२० 


संदर्भ- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,एससीटी-६५१२/१३६/१२/तांशि-१, 
दि.२३/११/२०१७. 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९/०२/२०१६. 
३.संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२०/३०३,दि.२५/०९/२०२०. 


शासन आदेशा :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये श्री.कुंदन सुरेश पाटील यांची सहायक 
प्राध्यापक, शासकीय औषधनिर्माणशासत्र महाविद्यालय या पदावर शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र 
महाविद्यालय,अमरावती येथे दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने श्री. पाटील यांचा यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 


2. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन क्र. २येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता श्री. पाटील यांचे प्रकरणी 
होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ ०५ मध्ये नमूद दिनांकास समाप्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ ०६ मध्ये नमूद 
करण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नाव व कार्यरत | रुजू दिनांक परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन | सेवा नियमितपणे 
क्र. संस्था कालावधीत कालावधी पुढे चालू 
घेतलेल्या रजा | समाप्तीचा दिनांक | ठेवण्याचा दिनांक 
ae | २ ३ i= = 4 & 
q. श्री.कुंदन सुरेश पाटील, | दि.३०/११/२०१७ निरंक दि.२९/११/२०१९ | दि.३०/११/२०१९ 
सहायक प्राध्यापक, (म.पू) (A) (म.पू) 
शासकीय 
औषधनिर्माणझास्त्र 
महाविद्यालय, अमरावती 
४. सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, 


दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२०/ प्र.क्र.(११५/२०)/तांशि-१ 


प. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२१६१२३०५९१७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Laxman Dhere 


Sameer Laxman 
Dhere 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.कुंदन सुरेश पाटील,सहायक प्राध्यापक, शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, 
अमरावती (प्राचार्यांमार्फत) 
प्रत, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय,अमरावती. 
३) प्राचार्य, शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, अमरावती.(संचालक, तंत्रशिक्षण 
यांचेमार्फत) 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र,नागपूर. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
६) प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई. 
७) निवड नस्ती (तांशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


